महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड 
केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 
२०२२ सोबतच्या अनुसूचीनुसार उद्योग 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
केलेल्या १४ अधिसंख्य पदांपैकी १३ 
अधिसंख्य पदे निरसित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इएसटी-२०२२/१६५/प्र.क्र.६२/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जुले, २०२३. 


वाचा:- 

१) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 
अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ चा अधिनियम क्र. ४५ राजपत्रात प्रसिध्द दि. 
०८/०९/२०२२. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. बीसीसी-११२२/प्र.क्र. १२८/कार्या- 
१६ब, दि. २१/०९/२०२२. 

३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०२२/१६५/प्र.क्र. 
६२/उद्योग-३, दि. २१/१०/२०२३. 

४) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/आस्थापना-१/नियुक्‍ती/अधिसंख्य 
पदे/२०२२/ओ-१३२६, दि. ०६/१२/२०२२. 

प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथे नमूद शासन निर्णयातील निर्देशानुसार संदर्भ 
क्र. १ वर नमूद अधिनियमासोबतच्या अनुसूचितीळ या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या उद्योग 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ या संवर्गातील २ व उद्योग 
अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब या संवगातील १२ असे एकूण १४ अधिसंख्य पदे संदर्भीय क्र. ३ येथील 
नमूद शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेले आहेत. सदर १४ अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती 
द्यावयाच्या उमेदवारांपैकी श्रीमती प्रियंका अनंत विद्यागर यांनी उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या 
पदावरील नियुक्‍ती स्वीकारळी आहे. तसेच इतर १३ उमेदवार सदर नियुक्‍ती स्वीकारण्यास 
इच्छूक नसल्याचे उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. सबब उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये निर्माण केलेल्या १४ अधिसंख्य पदांपैकी एकूण १३ पदे निससित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र १ च्या अधिनियमासोबतच्या अनुसूचीनुसार उद्योग संचालनालय, 
मुख्यालय मुंबई यांच्या आस्थापनेवर संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण केलेल्या १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/१६५/प्र.क्र.६२/उद्योग-३ 


अधिसंख्य पदांपैकी उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब मधील एक पद वगळून उर्वरित १३ अधिसंख्य 
पदे या शासन निर्णयाव्दारे निरसित करण्यात येत आहेत. 

२. सदरचा झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०७/१६-क, दि. 
२०/०६/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०७१४१२१८१५६९१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digit 


SHASHANK ह 
TUKARAM CHAVAN याक. 


( 2a चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


विकास आयुक्त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२ 


प्रत, 


महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा/ लेख व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (१६-क), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (व्यय-१६ / आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


C Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


